मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक मोटार 
वाहन निरीक्षक संवर्गातुत मोटार वाहन 
निरीक्षक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०७२०/प्र.क्र. ७८/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १८ जून,२०२१ 

शासन निर्णय- 

विभागीय पदोन्नती समितीने शिफारस केल्यानुसार, मोटार वाहन विभागातील सहाय्यक मोटार 
वाहन निरीक्षक संवर्गातील स्तंभ २ मध्ये नमूद खाळील अधिकाऱ्याना मोटार वाहन निरीक्षक या पदावर 
स्तंभ ५ मध्ये दर्शिवलेलया पदस्थापनेच्या ठिकाणी (खुल्या) प्रवर्गातून तात्पुरती स्वरुपात पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 


अ. अधिका-यांचे नाव जेष्ठता । अनुज्ञेय महसूली विभाग पदस्थापना 
क्र. क्रमांक 

१_|२ ३ Bo 

a. | . श्री.प्रदीप बन्सी नन्नवरे २७२ कोकण-२ मुंबई (मध्य) 
२. श्रीम.उज्ज्वला जयसिंग देसाई ।२९२ कोकण-१ वसई 

३. श्रीम.सीमा मनोहर खेते ३०१ अमरावती (3१) बुलढाणा 
४. श्री.सावन सुर्यकांत पाटील ३३१ नाशिक(१) अहमदनगर 
५. श्री.गणेडा जयराम विघ्ने ३५६ औरंगाबाद(१) बीड 

६. श्री.रविंद्र देविरिंग राठोड ४०२ नागपूर(१) नागपूर (पुर्व) 
७. श्री.ज्योतीलाळ सहदेव ae ४०९ नाशिक(२) अहमदनगर 
८. श्री.राजकुमार रामचंद्र मोरमारे ४३३ नागपूर(२) नागपूर (पुर्व) 
९ श्री.संतोष रामदास पाटील ४४९ औरंगाबाद(२) बीड 

१० | LAT बाजीराव पाटील ५१४ पुणे सांगली 

११ ।श्रीम.त्रिवेणी महेंद्र गालिदे ३०६ औरंगाबाद(३) उस्मानाबाद 
१२ श्री.शेखर शामराव आचार्य ३४१ औरंगाबाद(४) अंबेजोगाई 
१३ श्री.दत्तात्रय सुधाकर पांडकर |।३५२ औरंगाबाद(५) उस्मानाबाद 
१४ श्री.प्रसाद प्रभाकर पवार ३७९ औरंगाबाद(६) उस्मानाबाद 
१५ श्री.रविकिरण नागनाथ भड ३८४ औरंगाबाद(७) बीड 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०७२०/प्र.क्र. ७८/परि-३ 


१६ श्री.नागनाथ सदानंद महाजन ।३८५ औरंगाबाद(1१) परभणी 

१७ श्री.शरदचंद्र आनंद वाडकर ३९२ नागपूर(३) भंडारा 

१८ श्री.अनिकेत चंद्रकांत टाकळकर ।३९३ नागपूर(४) गोंदिया 

१९ | tater मानसिंग गवारे ३९५ औरंगाबाद(८) लातूर 

२० श्री.निळेश संजय पाटील ३९६ नागपूर(५) वर्धा 

२१ श्री.निळेश सुभाष जगताप ३९७ नागपूर(६) भंडारा 

२२ श्री.विनय शरद ATS ४०७ नागपूर(७) भंडारा 

23 श्रीम.अर्चना भिकाजी were |।४२१ अमरावती(३२) बुलढाणा 
२४ श्रीम.अनुराधा रघुनाथ जाधव  |४२६ औरंगाबाद(१२) जालना 
२५ श्री.मिलिंद नांदूसिंग राजपूत fF 834 नागपूर(८) गोंदिया 

२६ श्री.अभिषेक wera अहिरे ४३६ अमरावती(3३) बुलढाणा 
२७ श्रीम.शीतल प्रकाठ पवार ४३९ औरंगाबाद(९) जालना 
२८ ।श्रीम.साधना नागोराव दुधमाळे ४४३ औरंगाबाद(१०) अंबेजोगाई 
२९ श्री.विष्णु सदाशिव चव्हाण ४६५ पुणे कराड 

३० | TLR सूर्यकांत पुंडे ४७२ औरंगाबाद(११) औरंगाबाद 
३१ श्री.संदीप सतीडागीर गोसावी  ।४८१ औरंगाबाद(1३) औरंगाबाद 
३२ श्री.विवेक शिवाजीराव भंडारे ।४८२ अमरावती(२४) बुलढाणा 
३३ श्री.पांडुरंग बबन आव्हाड ४८३ नागपूर(९) गोंदिया 

३४ श्री.गजानन माधवराव दराडे ।४८५ अमरावती(१) अकोला 

३५ श्री.समीर कमलाकर सावंत ४८८ औरंगाबाद(1४) परभणी 

३६ श्री.अमित दिलीप कराड ४९० नागपूर(१०) नागपूर (21S) 
३७ श्री.सुहास सुभाष ठोंबरे ४९२ नागपूर(११) भंडारा 

३८ श्री.प्रशांत आनंदराव पाटील ४९३ नागपूर(१२) भंडारा 

३९  'श्री.वेरसेन अशोकराव ढवळे ।४९५ नागपूर(१३) नागपूर (पुर्व) 
४० श्री.संदीप उमाकांत तुरकने ४९६ अमरावती(३५) अकोला 

४१ श्री.किशोर Wart भोसले ४९९ औरंगाबाद(1५) नांदेड 

४२ श्री.अभिजित चंद्रकांत कोळी ५०५ औरंगाबाद(1६) नांदेड 

४३ श्री.सतीश व्येकटराव धुंदे ५०६ औरंगाबाद(1७) उस्मानाबाद 
४४ श्री.विनोद रविद्र उंबरजे ५११ औरंगाबाद(१२) अंबेजोगाई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०७२०/प्र.क्र. ७८/परि-३ 


४५ 


श्री.आठिक दस्तगीर तडवी 


BAR 


औरंगाबाद(1८) 


हिंगोली 


8६ 


श्री.सुनील मारुति चव्हाण 


५१६ 


औरंगाबाद(13९) 


जालना 


$. 


सदरची तात्पुरती पदोन्नती खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहेत:- 

(अ) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब यांनी दि.७/५/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सुचनांनुसार मान्यता देण्यात येत आहे. सदर याचिकेवरील निर्णयान्वये पदोन्नतीचे 
आदेश बाधीत झाल्यास या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास सेवाज्येष्ठता व 
तदनुषंगीक आर्थीक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 

(ब) सदरची पदोन्नती ही मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re fader 
स्टॅम्प) क्र.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधीळ आय.ए.(स्टॅम्प) 
क्र.१०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट पिटीशन (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

(क) पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यास देण्यात येणारी पदोन्नती तात्पुरत्या 
स्वरुपाची आहे. यास्तव या अधिकाऱ्यास नियमीतपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क 
मिळणार नाही. 

(ड) पदोन्नत अधिकाऱ्याने पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.९.२०१६ मधीळ तरतुदींनुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

सदरची पदोन्नती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.०४.२०१५, दि.१६.०७.२०१५, दि. 


१५.०६.२०१७ व दि.१९.०७.२०१७ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 


४. 


संबंधित नियंत्रक अधिका-यांनी वरील अधिकाऱ्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती 


मिळालेल्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांच्या सल्ल्याने अन्य अधिका-याकडे 
सोपवून, तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


षु व 


पदोन्नतीवरील नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासुन ३० दिवसांची मुदत देण्यात 


येत आहे. प्रस्तुत मुदतीपर्यंत पदोन्नती स्विकारली नाही तर त्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर रुजु होण्यास 
स्वारस्य नाही असे समजुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०७२०/प्र.क्र. ७८/परि-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१८ १५२८४८४५२९ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


र्‌. 

१०. 
११, 
१२. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO POKALE 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=HOME 
DEEPAK UTTAMRAQ ०000000. 


ra, 
2.5.4.20=856b31c793b1 2e4f22cb247c5cff7f3358867f2482aa2234F 


6131bf8940dbd2e, 
Pp O KA L E serialNumber=f4163205e7b4960cc7 ca6f97 3d6deb06502b2e8fc47 


a41 1babcf42a0e99cf34b, cn=DEEPAK UTTAMRAO POKALE 
Date: 2021.06.18 15:34:05 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांच सचिव, राजभवन, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

संबंधित अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 


. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
. सर्व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
कार्या.(परि-२)/ कार्या.(परि-४). 

निवडनस्ती/परि-३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


